प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय 
महाअभियान (PM JANMAN) या 
योजनेंतर्गत बहुउद्देशिय केंद्रांच्या 
प्रस्तावांकरिता सन २०२३-२४ मध्ये 
प्रापत निधी वितरणाबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आविवि-२०२३/प्र.क्र. १४४/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- १५/०३/ २०२४. 


वाचा- 


१. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार Ad पत्र क्र. 
No.9Z0/2¢/2022/PVTG/Pt/ दिनांक २ जानेवारी २०२४. 

२. जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 99094 /2o /2023 - PVTIG, 
दिनांक १२ जानेवारी २०२४ 


३. जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ११०१५ /2o /2023 - PVIG, 
दिनांक २८ फ़ेब्रुवारी २०२४ 


४. जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ११०१५ /2o /2023 - ?/७, 
दिनांक १२ जानेवारी २०२४ 


५. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक आदिम २०२४/प्र.क्र.१९/का.१९ (भाग 
१ ते ५९) दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ 


६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र अर्थस २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.८ डिसेंबर 2023 


प्रस्तावना :- 

देशातील आदिम जमातींच्या सर्वांगिण विकासाकरिता मा. प्रधानमंत्री महोदय 
यांच्या हस्ते दि.१५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान 
(PM JANMAN) या योजनेचे कार्यान्वयन करण्यात आले आहे. याकरिता केंद्र शासनाने वाचा 
१ येथील पत्रान्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेमध्ये जीवनमान 
उंचावण्यासाठी अत्यावःयक असलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रांचा, संबंधित ९ मंत्रालयीन 
विभागाद्वारे समावेश करून, आदिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय ठेवण्यात आले 
आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रामधील बहुउद्देशीय केंद्र व वन धन 
विकास केंद्र ह्या घटकांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष आदिवासी विकास विभागाकडुन करण्यात 
येत आहे तर इतर घटकांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांकडुन करण्यात येत आहे. संदर्भ 
२ व ३ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने अनुक्रमे ५९ व ६१ असे एकुण १२० बहुउद्देशिय केंद्रांच्या 
उभारणीस मान्यता प्रदान केळी आहे. वाचा ४ येथीळ आदेशान्वये सदर केंद्रांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र. १४४/ का. १९ 


अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडुन निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता सदर निधी 
अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेमधील बहुउद्देशीय केंद्र या घटकाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त झाळेला रु.१२४७.४ लक्ष (रु. बारा कोटी सत्तेचाळीस लक्ष चाळीस हजार 
फ़क्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा राज्य समन्वय यंत्रणा( Single Nodal Agency- 
SNA) म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास राज्य शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रु.१२४७.४ लक्ष निधीचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाज्रीर्ष २२२५- 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - ०२ - अनुसूचित जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (४०) आदिम 
जमातीच्या विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्वये केंद्रीय सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने 
(2224 ३००१) (वेतनेतर) यामधील सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
निधीतून वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने 


आहरीत करुन केंद्र शासनाच्या सुचनांप्रमाणे SNA बँक खात्यावर जमा करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांनी मंजुर बहूद्देशिय प्रकल्पांच्या कामांचा 
वेळोवेळी आढावा घेऊन कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे निधीची मागणी करावी. सदर 
मागणी प्राप्त झाल्यानंतर कामनिहाय निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ येथील सुचनांस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५११२५५८२७२४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN SHRIPATI See eee ar mano a 
KHANDEKAR =m 
(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा कार्यवाहीस्तव- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र. १४४/ का. १९ 


३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 

४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० 
०३२. 

९. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम कक्ष, (आदिवासी विकास विभाग), मुंबई 

१४.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. 
नाशिक 

१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / 
अमरावती. 

१८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


